नाणार प्रकल्प विरोधी व आरे मेट्रो कारडेपो विरोधी 
आंदोलनात सहभागी झालेल्या आंदोलकांविरूध्द 
दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भात 
समिती गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. पीआरओ-१२१९/प्र.क्र.३६९ /विशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
दिनांक : २ डिसेंबर, २०१९. 


वाचा : -9) शासन निर्णय, क्र. पीआरओ:-०५१६/प्र.क्र.१०६/विजा-२, दि.३० ऑगस्ट, २०१६ 
प्रस्तावना :- 


नाणार प्रकल्प विरोधी आंदोलन व आरे मेट्रो कारडेपो विरोधी आंदोलनात सहभागी झालेल्या 
आंदोलकांविरूध्द दाखल झालेल्या खटल्यांची शहानिशा करुन ते मागे घेण्याच्या संदर्भात शासनास 
शिफारस करण्यासाठी समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय :- 

नाणार प्रकल्प विरोधी आंदोलन व आरे मेट्रोकार डेपो विरोधी आंदोलनातील घटनांच्या अनुषंगाने 
फौजदारी प्रक्रिया दंड संहितेच्या कलम ३२१ नुसार राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे 
घेण्याबाबत शासनास शिफारस करण्यासाठी खालील प्रमाणे समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 


१) अपर मुख्य सचिव (गृह ) : अध्यक्ष 

२) पोलीस महासंचालक व सदस्य 

3) पोलीस आयुक्‍त ढे सदस्य 

४) प्रधान सचिव (विशेष) गृह विभाग | सदस्य सचिव 
५) प्रधान सचिव (वि.व न्या.विभाग ) : निमंत्रित 


सदर समितीच्या अहवाळास शासनाच्या मान्यतेनंतर फौजदारी प्रक्रीया संहीता, १९७३ चे कलम ३२१ 
नुसार राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल. 
२. सदर शासन निर्णय विधि व न्याय विभागाच्या मान्यतेने व त्याच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२९५५/पीएस 
दि.२.१२.२०१९ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९१२०३११४११७४६२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Narayan का 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
वे क 2.5.4.20=9a5ba422569807a70f83ba75f7e5057f99ed67 1 bf7ac 
Shrikrishna Karad ला 
(नारायण कराड) 
उपसचिव, गृह विभाग. 


प्रत माहिती व आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :- 
१) मा.राज्यपाल याचे सचिव 
२) अपर मुख्य सचिव, मा.मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय 


शासन निर्णय क्रमांकः पीआरओ-१२१९/प्र.क्र.३६९ /विशा-२ 


३) अपर मुख्य सचिव(गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४) प्रधान सचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

५) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६) अपर पोलीस महासंचालक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
७) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 
८) प्रधान सचिव(विशोष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९) सचिव, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१०) सर्व जिल्हादंडाधिकारी 

११) सर्व पोलीस आयुक्‍त (लोहमार्गासह) 

१२) सर्व पोलीस अधिक्षक 

१३) सर्व अतिरिक्‍त जिल्हा पोलीस अधिक्षक 

१४) संचालक, सरकारी अभियोक्ता संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१५) सर्व पोळीस सह/ उप आयुक्त (गुन्हे) 

१६) सर्व सहायक संचालक व सरकारी अभियोक्ता 

१७) सर्व मंत्राळयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८) सहसचिव (विज्ा-२), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१९) निवडनस्ती- विझा-२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


